सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस, 
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य 
देण्याबाबतच्या योजनेच्या प्रचार व 
प्रसिध्दीविषयक माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ A 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-३२ 
दिनांक - २३ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा : 

१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र१२६/का-३४, दि.१३ ऑगस्ट, २०२१ 
२. मा.मंत्री (कृषी) यांचे कार्यालय क्र.मंत्री कृषी/व्हीआयपी/२६४५/२४, निरंक दिनांकाचे पत्र 

३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनाळलयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.१६ 

सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 


सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या 
मर्यादेत) याप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.१५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयांसाठी 
रू.२६४६.३४ कोटी असे एकूण रु.४१९४.६८ कोटी अर्थसहाय्य वितरीत करावयाच्या मा. मंत्रिमंडळ प्रस्तावास दिनांक 
११ जुलै, २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने दि. २९ जुले, 
२०२४ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तसेच दि.३० ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये या 
अर्थसहाय्यासाठीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे. सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन 
उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता मंजूर निधीमधून प्रशासकीय खर्चाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून या 
योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करण्याकरिता वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. सदरचा निधी या योजनेंतर्गत विविध 
स्तरावर येणारा प्रचार, प्रसिध्दी, कार्यालयीन छपाई इ. प्रशासकीय बाबींसाठी खर्च करावयाचा आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१३ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जाहिराती वितरण 
धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील 
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि. १६सप्टेंबर, २०२४ 
रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ ओ 


शासन निर्णय: 


सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या 
योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व 
अंमलबजावणी समितीच्या १६सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यास तसेच 
तो राबविण्यासाठी येणाऱ्या रु. ४४,२४,१०,०००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस कोटी चोवीस लक्ष दहा हजार फक्‍त) 
इतक्या खर्चास या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम 
आराखड्यानुसार येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" नुसार राहील. 


२. या योजनेसाठीच्या एकूण अर्थसहाय्याच्या २ टक्के म्हणजेच ८३.८९ कोटी इतका निधी हा प्रशासकीय खर्च 
म्हणून खर्ची टाकण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. सदरचा निधी या योजनेंतर्गत विविध स्तरावर येणारा 
प्रचार, प्रसिध्दी, कार्यालयीन छपाई इ. प्रशासकीय बाबींसाठी खर्च करावयाचा आहे. 


३. सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना 
कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विषयांकित देयके 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी 
प्रस्तुत कार्यक्रम राबविण्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. 


४. सन २०२३च्या खरीप हंगामामधील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजनेच्या 
प्रचार व प्रसिध्दीविषयक मोहिम राबविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी सन २०२४-२५ या चालू वित्तीय 
वर्षात पूर्णपणे खर्ची uso, याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी 
विनियोगाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास वेळोवेळी सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करतांना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/आदेडा/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र- १०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच खरेदी 
प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे आणि काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेताक २०२४०९२३१७१४२४३८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA SO PAN a eso MAEARASHTRA, ob-AGRICULTINE AND ADE 


\9efa7aa6261b1 6d 1619a 1 bfafed99b23ec6836d8d498d07979658 


98, postalCode=400032, st=Mah 


GHADGE sic oct 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ ओ 


२. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१२. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई 

१५. महालेखापाल - 9/2 (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन-४ ओ) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ अ 


विवरणपत्र “अ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ अ, दिनांक - २३ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 


अ) सन २०२३च्या खरीप हंगामामधील कापूस, सोयाबीन उत्पादक NAPA अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीविषयक माध्यम 
आराखडा 
अ.क्र 1. ce | तपशील DVAP दर (प्रती । नग एकूण अंदाजीत रक्‍कम जीएसटी एकूण अंदाजीत 
नग) रक्कम(सर्व करांसहीत) 
| डु निर्मिती साहित्य We प्रिंट आणि इतर बाह्य माध्यमांकरिता जाहिरातींचा मजकूर | १०,००० शं ० १,००,००० १८,००० १,१८,००० 
(Production of (Adaption, translation, Formating from one media to 
creative) other media ) 
टिव्हीसी TVG-§0 sec.-As per DAVP rate (9,00,000 १८ १,२६,००,००० २२, ६८,००० १,४८,६८,००० 
माहितीपट ४ ते १५ मिनिटापर्यंत निर्मिती ९,७५ ae ९७,५०,००० १७,५५,००० १,१५,०५,००० 
जिगल्स/ Audio Jingle (६० sec) ४५,००० fe %,40,000 ८१,००० ६,३१,००० 
स्पॉट 
२,२९,००,००० ४१,२२,००० २,७०,२२,००० 
क्र 1 ia मूळ Details वारंवारिता संख्या/दिवस | एकूण अंदाजीत रक्‍कम जीएसटी एकूण अंदाजीत 
दर,प्रक्रिया रक्कम(सर्व करांसहीत) 
मुद्रित माध्यम (जाहिरात शाखा) 
i! वृत्तपत्र शासन मान्य | राज्यातील वृत्तपत्रांमधून जाहिरातीद्वारे प्रसिद्धी (राज्यातील | नमूद अंदाजित शिडे १,००,००,००० ५,००,००० १,०५,००,००० 
दर मोठा, मध्यम व लघु संवर्गातील निवडक दैनिके) रकमेच्या मर्यादेत 
इलेक्ट्रिक दृक श्राव्य माध्यम (वृत्तचित्र शाखा) 
चिं दूरदर्शन केद्र सरकार | टिव्हीसीचे प्रसारण सायं. ७.०० वातम्यांच्या पूर्वी व नमूद अंदाजित १५ दिवस २१,१५,००० ३,८०,७०० २४,९५,७०० 
दर मध्यंतरात जाहिरात प्रसारण रकमेच्या मर्यादेत 
२ आकाडावाणी केंद्र | केद्र सरकार | जिगल्स / स्पॉटचे सकाळी ७.१० आणि सायंकाळी ७ वाजता | नमूद अंदाजित १५ दिवस २१,१५,००० ३,८०,७०० २४,९५,७०० 
दर बातम्यांच्या मध्यंतरात एक वेळा (केंद्र शासनाचे दर) रकमेच्या मर्यादेत 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ अ 


३ मराठी वृत्त CBC ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातीचे प्रसारण प्रत्येक बंडमध्ये नमूद | नमूद अंदाजित १५ दिवस ४२,४०,००० ७, ६३,२०० ५०,०३,२०० 
वाहिन्याद्वारे (News | (DAVP) दराच्या मर्यादित समसमान जाहिरात प्रसारण रकमेच्या मर्यादेत 
Channels) यादीवरील व 
टिव्हीसी आणि दर 
रिपोर्ताजद्वारे 
जाहिरात प्रसारण 
४ राज्यातील १६ एफ | CBC ४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहिरातीचे राज्यातील १६ एफ एम नमूद अंदाजित १५ दिवस २१,१५,००० ३,८०,७०० २४,९५,७०० 
एम वाहिन्यावरुन । (DAVP) वाहिन्याच्या ६० CMAs प्रत्येक बँडमध्ये प्रस्तावित नमूद | रकमेच्या मर्यादेत 
(Private FM यादीवरील व 
Radio Channels) | दर 
जिंगल / स्पॉटचे 
4 कम्युनिटी रेडिओ | CBC ४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहिरातीचे राज्यातील कम्युनिटी नमूद अंदाजित १५ दिवस २१,१५,००० ३,८०,७०० २४,९५,७०० 
(DAVP) रेडिओ वाहिन्याच्या स्टेशनवरुन प्रत्येक बँडमध्ये प्रस्तावित । रकमेच्या मर्यादेत 
यादीवरील व | नमूद दराच्या 
दर 
बाह्य माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी (प्रदर्शने शाखा) 
। एसटी डेपोतील CBC एस.टी. महामंडळाच्या बस डेपोतोल इलेक्ट्रॉनिक साईन अंदाजित १५ दिवस १२,८०,००,००० २,३०,४०,००० १५,१०,४०,००० 
100/ 50/₹698 । (DAVP) बोर्ड / एलईडी स्क्रीनवरुन प्रसिद्धी (या माध्यमास रकमेच्या मर्यादेत 
स्क्रीन As per यादीवरील व | एकाधिकार (Sole Rights) उपलब्ध आहेत. तथापि, दि.१८ 
Availability a डिसेंबर, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकलस््रोत 
संस्था आणि जुने / सद्यस्थितीतील व सममाध्यमाचे DAVP 
दराने आणि लोकल केबलद्वारे जाहिरात प्रसिद्धीसाठी जुन्या 
DAVP दरास मान्यता देण्यात आलेली आहे.) 
समाज माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी (समाज माध्यम शाखा) 
7 सोशल मिडीया विहित ई- शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील संस्थांच्या नमूद अंदाजित १५ दिवस ८,००,००,००० १,४४,००,००० ९,४४,००,००० 
(Social Media) निविदा सुचीमधील संस्थांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन | रकमेच्या मर्यादेत 
प्रक्रियेद्वारे प्रसिद्धी करणे शाक्य होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी 
निविदेमध्ये नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 
२ डिजीटल मिडीया, | विहित ई- शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील संस्थांच्या नमूद अंदाजित १५ दिवस ९,३०,००,००० १,६७,४०,००० १०,९७,४०,००० 
ओटीटी माध्यमांद्वारे । निविदा सुचीमधील संस्थांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन | रकमेच्या मर्यादेत 
प्रसिद्धी प्रक्रियेद्वारे प्रसिद्धी करणे शाक्य होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी 
निविदेमध्ये नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२६/४ अ 


३ व्हॉटसअँपद्वारे CBC शासन निर्णय दि. 23.99.2023 मधील संस्थांच्या नमूद अंदाजित १५ दिवस २,१५,००,००० ३८,७०,००० २,५३,७०,००० 
प्रसिद्धी (DAVP) दर | सुचीमधील संस्थांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन | रकमेच्या मर्यादेत 
आणि विहित । प्रसिद्धी करणे हाक्य होईल. 
ई-निविदा 
संस्थांमा 
प्रक्रियेद्वारे 
लोकराज्य (प्रकाडाने शाखा) 
if लोकराज्यच्या १०,००,००० १०,००,००० 
माध्यमातून 
जनजागृती 
Total-B 3¥,§2,00,000 ४०,७०, ३६,००० 
Total-A+B 3&,89,00,000 ¥3,80,4C,000 
शा.नि. दि. शासन निर्णय | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टवेअर, ८३,५२,००० ८३,५२,००० 
१३.८.२०२१ नुसार | तरतुदीनुसार | तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
रु.५.०० कोटी 
इतक्या 
रकमेपर्यंतच्या 
प्रसिद्धी 
आराखड्यासाठी 
एकूण खर्चाच्या ४% 
(रु.२० लाख) आणि 
त्यापेक्षा प्रत्येक 
वाढीव रकमेसाठी 
२% (उर्वरित 
रकमेवर (रु.५ 
कोटी वजाजाता) 
TOTAL EXPENDITURE (A + B) ३७,७४,५२,००० ४४,२४,१०,००० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


